RNI No. MAHBIL/ 2012/46121 


मगन जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ५१ ]] 


ऑगस्ट २४, २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ८१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


जाहिर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


क्रमांक ठामपा / शविवि /वियोअंक / १०२५ 


ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस -१२९ ७/ १३१ ९ /सीआर-१४८ /९ ७/ नवि -१२ , दिनांक ४ 
ऑक्टोबर १ ९९९ अन्वये मंजूर असून दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली. तसेच सुधारित विकास योजनेतील वगळलेले 
क्षेत्र ( Excluded Portion) शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस-१२०१/ २७४ / सीआर-२८ / २००९ / नवि -१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर 
झालेली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे शहरात विविध दैनंदिन दळणवळणाकरिता ट्रक , टेम्पो व बस आदी अवजड वाहनांची आवश्यकता असून , 
सदर वाहने शहरातील विविध भागात मुख्यत्त्वे रस्त्याच्या कडेला पार्किंग केलेली दिसतात . सदर अवजड वाहनांच्या रस्त्यावरील पार्किंगमुळे 
रस्त्याची रुंदी कमी होत असून, त्यामुळे वाहतूक वर्दळीवर ताण निर्माण होतो. तसेच ठाणे शहराच्या बाहेरुन येणारे अवजड वाहने मुंबईत 
जाण्यापूर्वी अथवा मुंबईतून बाहेर निघताना द्रुतगती मार्गावर तसेच अन्य मोठ्या रस्त्यावर पार्क केलेले दिसतात. सद्यस्थितीतील वाहतुकीच्या 
नियोजनानुसार सदर अवजड वाहनांचे पार्किंग रस्त्यावरुन हटवून रस्ते मोकळे करणे आवश्यक असून , सदर वाहनांच्या पार्किंगची समस्याही 
सोडविणे अत्यावश्यक आहे . तसेच ठाणे शहरातून नोकरी निमित्त मुंबई शहरात जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून, सदर 
कंपनीच्या बसेस ठाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उभ्या राहतात . त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्यामुळे सदर अवजड 
वाहनांकरिता महामार्गालगत वाहने उभी करण्यास आरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सेक्टर क्र . ५ मौजे बाळकुम येथील स.नं. ६ पै., १४ पै., १५ पै., १६ पै., १७ पै. व २९ ४ पै. क्षेत्र २.२५ हेक्टर ह्या 
जागेवरील एस.टी वर्कशॉप आरक्षणाचे नामाधिमानात फेरबदल करून अवजड वाहनांची पार्किंग असे आरक्षण करण्याबाबत आणि त्यास 
समुचित प्राधिकरण ठाणे महानगरपालिका करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम कलम ३७( १) फेरबदल करण्यात 
सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र . १२ , दिनांक २० एप्रिल २०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . 

( १) 
भाग दोन - ८१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २४ , २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 
आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुदीनुसार मंजूर विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदलाकरिता आम जनतेच्या सूचना / हरकती मागविणेसाठी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र , वर्तमानपत्र व सहायक संचालक 

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे, शहर विकास विभाग, डॉ . अल्मेडा रोड, पाचपाखाडी, ठाणे यांचे सूचना फलकावर तसेच 
www.tmctp.thanecity.gov.in ह्या ठाणे महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर जाहिर सूचना तसेच फेरबदलाचा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . उक्त फेरबदलाबाबत कोणत्याही व्यक्तीस सूचना/ हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात/ 
वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस ) दिवसांचे आत आपली सूचना/ हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचेकडे 
सादर करावी. 


ठाणे , 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ . 


प्र . ल . गोहिल, 
सहायक संचालक नगररचना , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, ऑगस्ट २४, २०१६ / भाद्र २, शके १९ ३८ 

THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 
[Under Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ) 


Notice 


No. TMC/ TDD /DPIC / 1025 


Whereas , the revised Development Plan of the city of Thane has been sanctioned by 
Government vide notification no . TPS / 1297 / 1319 /CR - 148 / 97 /UD - 12 , dated 4th October 1999 and 
came into force from 22nd November 1999. Also the Excluded Portion ( EP ) from revised 
Development Plan were sanctioned vide Government notification no . TPS/ 1201/ 274/CR - 28 /2009/ 
UD - 12 , dated 3rd April 2003 and came into force from 14th May 2003 (hereinafter referred to as 
“ The said sanctioned Development Plan ”) ; 

And whereas, heavy vehicles like trucks , tempo, buses are plying intercity and intracity 
normally park vehicles on city roads within city limit . This results in non use of road width for 
vehicle movement causing traffic jams due to reduction in lanes. The need to create parking space 
for such types of vehicle aroused to keep all lanes of road available for traffic and to reduce 
parking problems within city . And whereas, many citizens of Thane ply by buses towards Mumbai 
daily , such buses parked on road creating hurdle to traffic. Therefore, reservation for such vehicle 
parking is needed for betterment of City ; 

And whereas, S.T. Workshop reservation having area 2.25 Ha. in Sector 5 , village Balkum , 
S. No.6P , 14P , 15P , 16P , 17P and 294P is proposed for change in designation from S. T. Workshop 
to Parking for heavy Vehicles and Thane Municipal Corporation , vide Resolution No. 12 , dated 
20th April 2016 has accorded sanction to initiate the process for said modification as stipulated 
under section 37 ( 1 ) of the said Act. 


And therefore, this notice is published inviting suggestions/objections from the public to 
carry out “ The said Modification in said sanctioned Development Plan ” as per the provisions 
under section 37 (1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , and displayed on the 
notice board in the office of Assistant Director, Town Planning , Town Development Department, 
Thane Municipal Corporation , Dr. Almeida Road , Panchpakhadi, Thane with Plan . The draft of 
such modification with plan is also published on Thane Municipal Corporation s website 
www.tmctp.thanecity.gov.in . Any person interested may submit his suggestion or objection to the 
said modification within 30 ( Thirty ) days from the publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette and Newspaper , to the Municipal Commissioner , Thane Municipal 
Corporation , Thane. 


Thane, 
dated 24th August 2016 . 


P. L. GOHIL , 
Assistant Director Town Planning , 
Thane Municipal Corporation , Thane . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


